उच्चदाब वितरण प्रणाली योजना 
(HVDS) राबविण्यासाठी एशिएन 
डेव्हलपमेंट बँकेकडून कर्ज घेणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकिर्ण-२०१९/प्र.क्र.१२८/ऊर्जा-५ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १४ ऑक्टोबर, २०२०. 


प्रस्तावना : 


राज्यातील दिनांक ३१.०३.२०१८ अखेर पैसे भरुन वीज जोडणीकरिता प्रलंबित असणाऱ्या कृषीपंप 
अर्जदारांकरिता उच्चदाब वितरण प्रणाळी योजना महावितरण कंपनीमार्फत राबविण्यास दिनांक 
१७.०४.२०१८ रोजी झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. सदर योजनेच्या रुपये ५०४८.१३ 
कोटी इतक्या प्रकल्प खर्चास मान्यता देण्यात आली. यापैकी विदर्भ व मराठवाडयातील प्रलंबित कृषीपंप 
वीज जोडण्या देण्याकरिता व या विभागात उभारण्यात येणाऱ्या विद्युत उपकेंद्राकरिता लागणारा रुपये 
२,२४८.०९ कोटी इतका निधी महावितरण कंपनीस अनुदान स्वरुपात देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 
सदरची योजना राज्यात ऑक्टोबर, २०१८ पासून राबविण्यात येत आहे. सद्यस्थितीत राज्यात ९०,८२७ 
कृषीपंप वीज जोडण्या सदर योजने अंतर्गत देण्यात आल्या आहेत. तसेच राज्य शासनाकडून मार्च, २०२० 
अखेर रुपये १,१३४.२२ कोटी इतका निधी महावितरण कंपनीस वितरीत करण्यात आला आहे 

शासनातर्फे महावितरण कंपनीस देण्यात येणारे सदरचे अर्थसहाय्य रुपये २,२४८ कोटी इतका निधी 
एशियन डेव्हलपमेंट बँकेकडून कर्ज स्वरुपात घेण्यात येणार आहे. त्या अनुषंगाने एशियन डेव्हलपमेंट बँकेने 
दिनांक १९ ते २६ जुले, २०१९ या कालावधीत महावितरण कंपनी समवेत प्रत्यक्ष क्षेत्रिय पाहणी केळी असून 
सदर योजनेच्या प्रगतीवर आधारित निधी वितरण करण्याचे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. 

सदर कर्जाबाबत केंद्र शासनाच्या आर्थिक कार्य विभागामार्फत (Department of Economic Affairs) 
कार्यवाही करण्यात येत आहे. सदर कर्जाबाबत राज्य शासनामार्फत प्रधान सचिव (वित्तीय सुधारणा) हे 
नोडल ऑफीसर आहेत. 

सदर कर्ज हे राज्य शासनास प्रतिपुर्ती स्वरुपात मिळणार असून कर्ज व मुद्दल परतफेडीकरिता पाच 
वर्षांचा स्थगन कालावधी (Moratorium) आहे. सदर परतफेडीचा कालावधी २०२५ ते २०४० पर्यंत असणार 
आहे. तसेच कर्ज व मुद्दल परतफेड अर्धवार्षिक स्वरुपात म्हणजे परतफेडीच्या कालावधीमधील दर 
महिन्याच्या १५ ऑक्टोबर व १५ एप्रिल रोजी असणार आहे. कर्जाचा व्याजदर हा LIBOR (London Inter 
Bank Offer Rate + 0.4% असेल व Commitment Charges वार्षिक ० .१५%) इतका असेल. सदरकर्ज 
हे डिसबर्समेंट लिन्क इंडिकेटरची साध्यता झाल्यानंतर त्याची एका स्वतंत्र संस्थेकडून खातरजमा करुन 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०१९/प्र.क्र.१२८/ऊर्जा-५ 


प्रतिपुर्ती स्वरुपात निधी शासनास उपलब्ध होईल. एशिएन डेव्हळपमेंट बँकेने दिनांक ३०.०४.२०२० च्या 
पत्रान्वये ३४६ दशलक्ष युएस डॉलर इतके कर्ज मंजूर केल्याबाबत कळविले आहे. त्याअनुषंगाने सदर 
कर्जास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्याअनुषंगाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात 
आला आहे. 


शासन निर्णय: 
१. ऊर्जा विभागाची उच्चदाब वितरण प्रणाली योजना पूर्ण राज्यात राबविणेसाठी प्रतिपुर्ती स्वरुपात 


राज्य शासनामार्फत एशियन डेव्हळपमेंट बँकेकडून रुपये २,२४८ कोटी (३४६ दशलक्ष युएस डॉलर) 


इतके कर्ज घेण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. त्या अनुषंगाने एशियन डेव्हलपमेंट बँकेसोबत विहित नमुन्यात केंद्र शासन/राज्य शासन व 
महावितरण कंपनीस अनुषंगिक करार करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. त्या अनुषंगाने एशियन डेव्हलपमेंट बँकेसोबत करावयाच्या लोन अँग्रीमेंटवर राज्य शासनाच्या वतीने 


स्वाक्षरी करण्यास रेसिडेंट कमिशनर, नवी दिल्ली यांना प्राधिकृत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
तसेच महावितरण कंपनीच्या वतीने कार्यकारी संचालक - ३ (U.S) यांना प्राधिकृत करण्यात येत 
आहे. 


२. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने व त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ७७/२०२०/अर्थबळ 
दि.१४.१०.२०२० अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


oe हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२०१०१४१७३८११३५१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Prashant Pundlik Badgeri 
p h DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=Industry Energy and 
| ते ५ 7) a Nn Labour Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=07ae22a8e7fa4047ce6ff8 1 6d85e77eec 1 4db9926b325a14 
a (लि 0००9७२8७७990786, 
serialNumber=ec955e2d360e 1 fddb6abac58a907419053beeceb5d 
Pundlik Bad ७-0 
Date: 2020.10.14 17:42:26 --05'30' 
(प्र.पुंबडगेरी) 


प्रत: 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव 


२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०१९/प्र.क्र.१२८/ऊर्जा-५ 


३. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 

४. मा. मंत्री (ऊर्जा) यांचे खाजगी सचिव 

५. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधान परिषद, विधानमंडळ सचिवालय,विधानभवन, मुंबई. 

६. मा. राज्यमंत्री (ऊर्जा) यांचे खाजगी सचिव 

७. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

८. अपर मुख्य सचिव (वित्त) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०. प्रधान सचिव (विधी व न्याय), विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११. निवासी आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, नवी दिल्ली. 

१२. सर्व मंत्रालयीन विभाग 

१३. अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी, WHMIS, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-५१ 
१४. अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी, प्रकाऱगड, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-५१ 
१५. अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वीज पारेषण कंपनी, प्रकाशगंगा, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-५१ 
१६. कार्यकारी संचालक -३ (पायाभुत आराखडा), महावितरण, प्रकाशगड, मुंबई-५१ 

१७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई / महाराष्ट्र-२, नागपूर 

१८.महालेखापाल (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई 

१९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

२०. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 

२१. अवर सचिव (ऊर्जा-३), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२२. अवर सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२३. कक्ष अधिकारी, (अर्थबळ/व्यय-१६), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२४. निवड नस्ती (ऊर्जा-५), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२५.ऊर्जा विभागातील सर्व कार्यासने. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


